सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे.पीडब्ल्युसी 
या कंपनीस राज्य देखरेख संस्था (52॥/५)) 
म्हणून मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.१९०/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा : 

१. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पत्र क्र. SIB (103)/CCTNS/SPMU/60/ 
NCRB-2001, दि.१७.०५.२०१२. 

२. राज्य गुन्हे अन्वेषण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व मे. प्राईस वॉटर हाऊस 
कुपर्स प्रा. लि., यांच्यामध्ये झालेला करार दि.२९.०८.२०१२. 

३. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. ७&)-मातंस 080/4/2014-0/0 Directorate of 
IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४ व दि.०९.०५.२०१९. 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.१०/भाग-१/पोल-३, 
दि.१३.०६.२०१६. 

५. केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.22011/02/2010-SR/CCINS 7-1, 
दि.१८.०७.२०१६. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३, 
दि.१५.१०.२०१९ व दि.२६.०७.२०२१. 

७. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या (SAC) 
दि.२०.०७.२०२०, दि.१८.०५.२०२१ व दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. CID/SCRB/CCTNS/450/2022, दि.२१.०६.२०२२. 

९. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. गुअवि/सीसीटीएनएस/६४४/२०२२, दि.१५.०९.२०२२. 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या ई-गर्व्हनन्स योजनेंतर्गत गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (Crime 
and Criminal Tracking Network System) हा प्रकल्प Mission Mode Project म्हणून संपूर्ण देशामध्ये 
राबविण्यात येत आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व मे. प्राईस 
वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि., यांच्यामध्ये दि.२९.०८.२०१२ रोजी करार झाला. सदर प्रकल्पाचे 
दि.१५.०९.२०१५ रोजी मा. राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण झाळे आहे. CCTNS प्रकल्प १००% केंद्र 
पुरस्कृत असून राज्यात सदर प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यान्वित झाला आहे. सदर प्रकल्प कार्यान्वित 
होईपर्यंतचा सर्व खर्च भागविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि सदर 


प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोणतीही तरतूद केंद्र शासनामार्फत करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-२/पोल-३ 

सदर प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१७.०९.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि. या कंपनीस राज्य प्रकल्प 
व्यवस्थापन युनीट (State Project Management Unit) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर प्रकल्प 
दि.१५.०९.२०१५ पासुन संपुर्ण राज्यात कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग 
दि.१५.१०.२०१९ अन्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट (SPMU) म्हणून मे. 
पीडब्ल्युसी कंपनीस दि.३१.०५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.२६.०७.२०२१ अन्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट (SPMv) 
म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व दोन वरिष्ठ सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर 
दि.०१.०६.२०२० ते दि.३१.०५.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तसेच सदर कंपनीच्या एका 
व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर दि.०१.०६.२०२१ ते दि.३१.०५.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या पथकाकडून अपेक्षित Key 
deliverables ची यादी पाठवली आहे. 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या (SAC) दि.१०.०५.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीत सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट (SPMU) म्हणून 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व दोन वरिष्ठ सल्लागारास दि.०१.०६.२०२२ पासून 
६ महिन्याकरिता तसेच एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास पुढील ६ महिन्याकरिता 
Milestone तत्वावर मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.९ येथील पत्रान्वये अपर 
पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मे. पीडब्ल्युसी यांचे वर नमुद 
कालावधीकरीता Milestone बाबतची माहिती सादर केली आहे. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 


घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१७.०९.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि. या कंपनीस राज्य प्रकल्प 
व्यवस्थापन युनीट (State Project Management Unit) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. मा. मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या (SAC) दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीत 


घेतलेल्या निर्णयानुसार सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट (SPMU) म्हणून 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-२/पोल-३ 

मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व दोन वरिष्ठ सल्लागारास दि.०१.०६.२०२२ पासून 
६ महिन्याकरिता तसेच एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास पुढील ६ महिन्याकरिता 
Milestone तत्वावर मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (Milestone बाबत Annexure-A सोबत 
जोडले आहे) 

२. उपरोक्तसल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ 


येथे नमुद दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय राहील. 


३. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 


येथे नमुद दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय राहील. 


४. सर्व सल्लागारांचे दरमहा देयके शासनास सादर करतांना सल्लागारांनी महिन्याच्या कालावधीत 


केलेल्या कामाचा ATA / अहवाल शासनास सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


पर सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११४१४४०५१३९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
R U p A L | ५ A N J (0 G Oil o-cOVEINVENT O NAKATASHTEA पक 


5.4.20=825ec39543f0d33deccec30fécaS4b 1adc430443efec55f0 


7e98dc173423779d, 


postalCo 
serialINumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A4681399FE6 
63D8FBDE0441A596BEB3ACDD, -RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2022.11.14 14:43:28 +05'30 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव (fears) यांचे स्वीय सहायक 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑,, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-२/पोल-२३ 


१२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६. वित्त विभाग (व्यय-७/ वित्तीय सुधारण). मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवडनस्ती, पोल-३. 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Annexure A - CCTNS SPMU milestone ( M/s. Pricewaterhousecooper 


as Seana: उ. करन a भ्र मन yep eae | Total लागि |» = T as eae = "णा 
Sr. | Month | aoe Total Efforts | Managing | Senior Senior । 
| No | ; I 31%: _(Man- -Months) | Consultant | | Consultant Consultant | 
तु, । June 2022 — | Task performed:- Heder 002 Bi ij Pah a 7 रा SY । 
| | 1) Common regular monitoring activities (as | | 
। | applicable) | 
| 12) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), | 
| | MSP (Sify) । 03 | 
| Additional work carried out:- 


CCTNS 2.0 RFP review from the CAS team 


July 2022 Task performed:- 

1) Common regular monitoring activities (As 
Applicable) 

2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 


MSP (Sify) 


Additional work carried out:- 
1) RFP published on gem portal 
|2) Pre-bid queries received from prospective bidders 


03 
| 


August 2022 Task performed:- 

1) Common regular monitoring activities (as 
applicable) 

2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 


MSP (Sify) 


03 


01 


| | 

| 

| | 
| | | 

| | | 01 

| | | 
| | 


Additional work carried out:- 0] 

1) Pre-bid meeting conducted 

2) Technical evaluation meeting conducted on Pre-bid 
queries received from prospective bidders 

13) Pre-bid queries clarification cum corrigendum 


_ published on GeM portal. 


r ee ie ———— याळ 


[ 
lees 
| 
| 
| 
| 


Page 1 Of 4 


Se eS 


Additional work to be carried out:- 
1) PQ-TQ evaluation report to be submitted at 
SEC/SAC for further approval 


| Sr. Ree | Milest | Total Efforts | Managing Senior । Senior 
| No | me | sient tg | (Man-Months) | Consultant | Consultant | Consultant 
a? | September 2022 | Essential tasks to be performed:- is Bie | र 
| 1) Common regular monitoring activities (As | । । 
| Applicable) | | 
। 2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), । 
| MSP (Sify) | 03 | 01 01 01 
Additional work to be carried out:- | 
1) Publish RFP and support pre-bid meeting 
| 5. | October 2022 __| Essential tasks to be performed:- = 
1) Common regular monitoring activities (As | 
Applicable) 
2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), | 
MSP (Sify) 03 ! 01 01 | 01 
Additional work to be carried out:- ark | | 
1) Initiation of Bid Evaluation of bids received for | | 
| CCTNS 2.0 RFP | | 
6. | November 2022 | Essential tasks to be performed:- | 
| 1) Common regular monitoring activities (As | 
| Applicable) | 
2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), | 
‘ones ७७ ह ण 01 01 


Month Milestone 
N oO | 


Total Efforts | Managing 


(Man-Months) 


Essential tasks to be performed:- 
1) Common regular monitoring activities (As 


| December 2022 
| 
Applicable) 


2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 
MSP (Sify) 


1) Financial evaluation and accordingly vendor 
selection 


ene 


| Additional work to be carried out:- 


02 


4 


Consultant 


01 


January 2023 Essential tasks to be performed:- 

1) Common regular monitoring activities (As 
Applicable) 

2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 
MSP (Sify) 


Additional work to be carried out:- 
1) MSA signing and vendor onboarding 


February 2023 Essential tasks to be performed:- 

1) Common regular monitoring activities (As 
Applicable) 

2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 
MSP (Sify) 


Additional work to be carried out:- 
1) Review of deliverables submitted by SI for CCTNS 
2.0 


02 


| 
| 
| 
| 
। 


नः 


Senior Senior 
Consultant | Consultant 
01 00 


02 


Senior 


Sr. | Mash > Total Efforts | Managing Senior | 
| No | Nae A (Man-Months) | Consultant | Consultant | Consultant | 
| FB (>. are z es aie वि. अल 2202221221. ee 3. ळा ना = a. 
| 10. | March 2023 Essential tasks to be performed:- | 


| Applicable) 
| 2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 
| MSP (Sify) 


| 
| 1) Common regular monitoring activities (As 


| 
| 
| | | 


02 01 । ()] 00 | 


Additional work to be carried out:- 
1) Discussion on SRS for wave-1 with the client and 
| accordingly report to be submitted 
Essential tasks to be performed:- 
1) Common regular monitoring activities (As 
Applicable) 
| 2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL) 
MSP (Sify) 


11. | April 2023 


? 


02 01 | 01 00 


Additional work to be carried out:- 
1) Support the client for UAT of wave- | and 
accordingly report to be submitted on UAT 


12. | May 2023 Essential tasks to be performed:- 
1) Common regular monitoring activities (As 
Applicable) 
2) SLA monitoring for the SI (Wipro), ISP (BSNL), 
MSP (Sify) 


——E——————— 


Additional work to be carried out:- 
1) Support to client and monitoring of capacity 
building and change management for wave 1 i 


Page 4 OF 4 


i 


Ag 


q 
oO 


